शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, 
अतिरिक्त तुकडी, नवीन विद्याशाखांना मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १५ जून, २०२१. 


संदर्भ : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मशि-४, 
दि. १३.०९.२०१७. 
शासन आदेश 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ HOA १०९ आणि संदर्भाधीन 
दि.१३.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन 
विद्याशाखांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केळेल्या निकषांनुसार छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने 
शासन स्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ Helles कलम १०९ (४) (घ) खालील परंतुका अन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार त्या 
महाविद्यालयाच्या परिसरातील उच्च शिक्षणाची मागणी व शैक्षणिक निकड लक्षात घेता अस्तित्वात 
असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर 
विषय, अतिरिक्त तुकडी, नवीन विद्याशाखांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विनाअनुदान 
तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 
क्र. प्रस्ताव सादरकरणाऱ्या महाविद्यालय व संस्थेचे नाव विस्तारीकरणा अंतर्गत मागणी केलेल्य 
अभ्यासक्रमाचे नाव 
१ २ ३ 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


१. | देवगिरी प्रतिष्ठाण संचलित, सिध्दार्थ कॉलेज ऑफ लंब्ररी | अभ्यासक्रम 

अँण्ड SHAS सायन्स मिटमिटा, औरंगाबाद. एम.एस्सी. (संगणकझास्त्र रसायनशास्त्र) 
तुकडी 

मास्टर ऑफ लायब्ररी अण्ड इनफॉरमेंशन 
सायन्स 

विद्याशाखा 

बी.ए. 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


अजिठा एज्युकेशन अन्ड मिलिटरी प्रिपरेटरी इन्स्टिटयुट 


2. अभ्यासक्रम 
gare कळा, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सिल्लोड, | एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 
ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. तुकडी 
बी.एस्सी.(१ अतिरिक्‍त तुकडी) 
3. | कोहिनुर शिक्षण संस्था संचलित, कोहिनूर कला, वाणिज्य व | अभ्यासक्रम 
विज्ञान महाविद्यालय, खुलताबाद, ता. खुलताबाद, जि. एम.ए.मानसशास्त्र 
औरंगाबाद. बी.बी.ए. 
बी.सी.ए. 
8. | राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था जालना संचलित, अभ्यासक्रम 
राजकुंवर महाविद्यालय, धनवट, फर्दापूर, ता. सोयगांव, जि. | बी.बी.ए. 
औरंगाबाद. बी.सी.ए. 
एम.ए. १) मराठी 
एम.एस्सी (गणित, वनस्पतीशास्त्र) 
बी.एस्सी. फॉरेन्सिक सायन्स 
५. । राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था जालना संचलित, अभ्यासक्रम 
राजकुंवर महाविद्यालय, पिंपळा, ता. सोयगांव, जि. बी.सी.ए. 
औरंगाबाद. बी.एस्सी.(संगणकडझास्त्र) 
मास्टर ऑफ लायब्ररी अँन्ड SAHRA 
सायन्स. 
६. | नॅशनल कला व विज्ञान महाविद्यालय, पळसखेडा, ता. अभ्यासक्रम 
सोयगांव, जि. औरंगाबाद. एम.एस्सी.पदार्थविज्ञान 
एम.ए.हिंदी 
१ अतिरिक्त तुकडी 
बी.एस्सी. 
७. | नॅशनल कला व विज्ञान महाविद्यालय, फर्दापूर, ता. सोयगांव, | अभ्यासक्रम 
जि. औरंगाबाद. एम.एस्सी.रसायनशास्त्र 
एम.ए.इंग्रजी 
१ अतिरिक्त तुकडी 
बी.एस्सी. 
८. | RASA, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, भराडी, | अभ्यासक्रम 
ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. एम.ए.मराठी 
एम.एस्सी.रसायनशास्त्र 
१ अतिरिक्त तुकडी 
बी.एस्सी. 
९. | प्रगती कला व विज्ञान महाविद्यालय, Rare, ता. सिल्लोड, | अभ्यासक्रम 
जि. औरंगाबाद एम.ए.हिदी 
एम.एस्सी.रसायनझास्त्र 
१ अतिरिक्त तुकडी 
बी.एस्सी. 
qo. | दिझा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था जालना. अभ्यासक्रम 
पिपल्स फॉरेन्सिक सायन्स अँन्ड सायबर सेक्युरिटी एम.एस्सी. 
महाविद्यालय, set, ता.जि. औरंगाबाद. फॉरेन्सिक सायन्स 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 

फॉरेन्सिक सायबर 

अप्लाईड फिजिक्स अँन्ड बॅलेस्टीक 
फॉरेन्सिक टॉक्सीकॉलॉजी 
बी.एस्सी. नॉन कन्वहेशनल अँन्ड 


कन्व्हेशानल एनर्जी 

११. | राजे शहाजी वरिष्ठ महाविद्यालय, अंबेलोहाळ, ता. गंगापूर, | अभ्यासक्रम 
जि. औरंगाबाद. बी.बी.ए. 

बी.सी.ए. 
बी.सी.एस. 
बी.जे. 

१२. | छत्रपती शिवाजी स्मारक समिती भोकरदन संचलित,कळा, | अभ्यासक्रम 
विज्ञान व वाणिज्य निवासी महाविद्यालय, सोयगांव, जि. एम.एस्सी. 
औरंगाबाद. रसायनशास्त्र 

पदार्थविज्ञान 
गणित 

१३. | कै. लक्ष्मणराव भिमराव कोलते (पाटील) महाविद्यालय, अभ्यासक्रम 
सावळददबारा, ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद. एम.ए.मराठी 

एम.एस्सी.रसायनझास्त्र 

१४. । न्यु कोहिनूर महाविद्यालय, चौका, ता.जि. औरंगाबाद. अभ्यासक्रम 


एम.एस्सी. ऑरगॅनिक केमिस्ट्री 
एम.एस्सी. संगणकशास्त्र 


१५. | प्रा.भाऊराव उबाळे पाटील वरिष्ठ महाविद्यालय, अभ्यासक्रम 
सुलतानपुर, एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 

१६. । स्वामी विवेकानंद कोलेज ऑफ काम्प्युटर सायन्स, अभ्यासक्रम 
सुलतानपूर,ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. एम.एस्सी. संगणकशास्त्र 


qo. | राष्ट्रीय महाविद्यालय, हतनूर, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. । अभ्यासक्रम 
एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 


वनस्पतीशास्त्र 
१८. । राष्ट्रीय चॅरिटेबल ट्रस्टचे, राष्ट्रीय कला, वाणिज्य व विज्ञान | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 
प्राणीशास्त्र 
१९. | राजकुंवर महाविद्यालय, वनोटी, ता. सोयगांव, जि. अभ्यासक्रम 
औरंगाबाद. बी.एस्सी. संगणकशास्त्र. 
बी.सी.ए. 
एम.लिब. 
२०. | चंद्रकला सेवाभावी संस्था, प्रा. भाऊराव पाटील कला व अभ्यासक्रम 
विज्ञान महाविद्यालय, सुलतानपुर, ता. खुलताबाद, जि. एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 
औरंगाबाद. १अतिरिक्त तुकडी 
बी.एस्सी. 


२१. | राजकुंवर बहुद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित, शिवराज | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, पिंपळगाव कोलते, ता. भोकरदन, जि.जालना | बी.सी.ए. 
एम.लिब. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन SST क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


२२. | किशोरकुमार जनकल्यान शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, | अभ्यासक्रम 
शिक्षण महर्षी वैजनाथराव आकात महाविद्यालय, सातोणा, | बी.ए. इंटरनॅशनल जर्नालिझम 
ता.परतूर, जि.जालना बी.एस्सी. गृहशास्त्र 
बी.एस्सी. नेटवर्किंग अँण्ड मल्टीमिडीया 
बी.एस्सी. फॉरेन्सिक सायन्स अण्ड 
सायबर सेक्युरिटी 
२३. | श्री रामानंद क्रिडा व व्यायाम बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था | अभ्यासक्रम 
संचलित, फाईन आर्ट महाविद्यालय, जालना. बी.सी.ए., 
बी.एस्सी. कन्व्हेंशानल अँण्ड नॉन 
कन्व्हेंशनल एनर्जी 
(विद्याशाखा) कला 
२४. | जिजामाता महिला विकास व शिक्षण संस्था संचलित, | अभ्यासक्रम 
जिजाऊ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, वरुड (ब्रु, | एम.एस्सी. रसायनशास्त्र 
ता.जाफ्राबाद, जि.जालना एम.एस्सी. गणित 
एम.एस्सी. संगणकशास्त्र 
२५. | जिजाई प्रतिष्ठाण, सेवळी संचलित, लोकमान्य टिळक वरिष्ठ | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, सेवली, ता.जि. जालना एम.लिब. 
२६. | दिपशोभा सेवाभावी संस्था, खंडाळी संचलित, कै. संतुकराव | अभ्यासक्रम 
खोमणे महाविद्यालय, नाव्हा, ता.जि.जालना. एम.ए.,इंग्रजी 
एम.एस्सी. रसायनझास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित 
बी.एस्सी. नेटवर्कींग अण्ड मल्टिमिडीया 
बी.एस्सी. फॉरेन्सिक सायन्स अँण्ड 
सायबर सेक्युरिटी 
तुकडी 
बी.सी.ए. १ 
एम.लिब. १ 
(विद्याशाखा) विज्ञान 
२७. | राजुरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, टाकळी संचलित, राजुरेश्वर | अभ्यासक्रम 
वरिष्ठ महाविद्यालय, नळणी (खुदी, ता.भोकरदन, | एम.ए. इतिहास, इंग्रजी 
जि.जालना 
२८. | आदर्श एज्युकेशन सोसायटी संचलित, पंडित जवाहरलाल | अभ्यासक्रम 
नेहरु महाविद्यालय, माहुरा, ता.जाफ्राबाद, जि.जालना एम.एस्सी. ऑरगॅनिक केमिस्ट्री 
भौतिकशास्त्र 
तुकडी बी.ए. १, बी.एस्सी. १ 
२९. | काशी विश्वेश्वर सेवाभावी संस्था संचलित, रावसाहेब पा. दानवे | अभ्यासक्रम 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महा., वाकुळणी, ता.बदनापूर, | एम.लिब. 


जि.जालना 
[१७०४] 


एम.एस्सी. गणित, रसायनशास्त्र 
भौतिकशास्त्र 

एम.कॉम. 

बी.एस्सी. नेटवर्किंग अण्ड मल्टिमिडीया 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


३०. | राजकुंवर बहु. सेवाभावी संस्था संचलित, राजकुंवर | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, वाघ्रुळ (जहांगिर), ता.जि.जालना एम.एस्सी. वनस्पतीशास्त्र 
एम.एस्सी. गणित 
एम.ए. इंग्रजी 
तुकडी 
बी.बी.ए.१ 
३१. | राजकुंवर बहु. सेवाभावी संस्था संचलित, राजकुंवर | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, हिवरा राळा, ता. बदनापूर, जि.जालना बी.सी.ए. 
बी.एस्सी. संगणकशास्त्र 
32. | जिजामाता महिला विकास व शिक्षण संस्था संचलित, | अभ्यासक्रम 
जिजाऊ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, टेंभूर्णी, ता. | एम.एस्सी. प्राणीशास्त्र 
जाफ्राबाद, जि.जालना एम.एस्सी.रसायनशास्त्र 
भौतिकशास्त्र 
३३. | कै. भाऊराव पाटील डोल्हारकर प्रतिष्ठाण, डोल्हारा | अभ्यासक्रम 
संचलित, भानुदासराव चव्हाण महा., परतूर, जि.जालना एम.एस्सी. रसायनशास्त्र, संगणकशास्त्र, 
गणित 
38. | शिवम महिला शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, शिव छत्रपती | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, खरपुडी, ता.जि.जालना बी.ए. इंटरनॅशनल जर्नालिझम 
बी.एस्सी. फॉरेन्सिक सायन्स अण्ड सायबर 
सेक्युरिटी 
बी.एस्सी. गृहशास्त्र 
बी.एस्सी. नेटवर्किंग अण्ड मल्टिमिडीया 
एम.लिब. 
३५. | भिल्लदरी बहुउद्देशिय संस्था, जाफ्राबाद संचलित, राजर्षी शाहु | अभ्यासक्रम 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पारध, ता.भोकरदन, | एम.ए. मराठी, राज्यशास्त्र, इतिहास, 
जि.जालना. समाजशास्त्र, 
एम.एस्सी. रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र, भौतिकझास्त्र 
एम.कॉम. 
विषय 
बी. एस्सी. ऐच्छिक विषय:. 
(मायक्रो बायोलॉजी) 
३६. | मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मोरेश्वर कला, | अभ्यासक्रम 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, भोकरदन, ता. भोकरदन, | एम.एस्सी. वनस्पतीशास्त्र 
जि.जालना भौतिकशास्त्र 
३७. | छत्रपती श्री शिवाजी महाराज स्मारक समितीचे, कला, विज्ञान व | अभ्यासक्रम 
वाणिज्य महाविद्यालय, वालसावंगी, ता.भोकरदन, जि.जालना । एम.एस्सी. भौतिकझास्त्र 
रसायनशास्त्र 
गणित 
३८. | दि न्यू इंडिया मागासवर्गीय एज्युकेशन सोसायटी संचलित, | अभ्यासक्रम 


श्री. क्षेत्र आजुबाई प्रसिडेन्सी विज्ञान, वाणिज्य व कला 
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय, आन्वा, ता.भोकरदन, 
जि.जालना 


एम.एस्सी.रसायनशास्त्र वनस्पतीशास्त्र, 
प्राणीशास्त्र 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


३९. | विध्याचल शिक्षण संस्था संचलित, व्हि.एस.एस. | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, ममादेवी ते रेल्वे स्टेशन रोड, जालना बी.एस्सी. फॉरेन्सिक सायन्स, एम.एस्सी. 
फॉरेन्सिक सायन्स, 
बी.कॉम. 
बी.एस्सी. नेटवर्कींग अँण्ड मल्टिमिडीया, 
एम.एस्सी. नेटवर्कींग अण्ड मल्टिमिडीया 
४०. | राजकुंवर बहुद्देशिय सेवाभावी संस्था, जालना संचलित, | अभ्यासक्रम 
शिवराज महाविद्यालय परतुर, ता.परतुर, जि.जालना बी.एस्सी. संगणकशास्त्र 
एम.एस्सी. गणित, वनस्पतीकास्त्र 
मास्टर ऑफ लायब्ररी अण्ड SAHRA 
सायन्स 
४१. | राजकुंवर बहुद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित, राजकुंवर | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, धावडा, ता.भोकरदन, जि.जालना. बी.एस्सी. (संगणक) 
बी.बी.ए. 
बी.सी.ए. 
एम.लिब. 
एम.एस्सी. गणित, प्राणीशास्त्र 
एम.ए. इंग्रजी 
४२. | सागर deere शि. सं. संचलित, सागर बी.सी.ए. | अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, देवमुर्ती, ता.जि. जालना बी.एस्सी. Tear, 
बी.एस्सी. नेटवर्कींग अण्ड मल्टिमिडीया 
(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
कला (बी.ए) 
४३. | देवगिरी प्रतिष्ठाण संचलित तुलसी कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर । अभ्यासक्रम 
सायन्स अँण्ड इन्फॉरमेशन टेक्नॉंलॉजी, आदर्श नगर, डी.पी | एम.एम. एस. 
रोड, बीड तुकडी 
एम.एस्सी. संगणकशास्त्र 
(विद्याशाखा) 
बी.एस्सी. 
४४. । कै. यडावंतराव चाटे शिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था अभ्यासक्रम 
संचलित, श्री तांबवेश्वर संगसणकडझास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान एम.एस्सी. संगणकडास्त्र 
महाविद्यालय, केज, ता.केज, जि.बीड (विद्याशाखा) 
बी.एस्सी. 
४५. | श्री. अमोलक जेन विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, श्रीमती. अभ्यासक्रम 
शांताबाई कांतीलाल गांधी कळा, अमोलक विज्ञान व एम. कॉम. 
पनालाल हिरालाल गांधी वाणिज्य महाविद्यालय, कडा, एम.एस्सी. गणित 
ता.आष्टी, जि. बीड 
४६. | प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य देवनंन्दिजी जैन बहुउद्देशिय समाज | अभ्यासक्रम 
सेवा संचलित मदर कांचन महाविद्यालय, उस्मानाबाद. एम.कॉम. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन SST क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


४७. | Pada कला महाविद्यालय, खुलताबाद, ता. खुलताबाद, | विषय 
जि. औरंगाबाद. बी.एस्सी.संगणकशास्त्र, 
मायक्रोबायोलॉजी, पर्यावरणशास्त्र 
(विद्याशाखा) 
वाणिज्य 
४८. | राजर्षी शाहु शिक्षण संस्था संचलित, यशवंतराव चव्हाण कळा, । एम.एस्सी. 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सिल्लोड, ता. सिल्लोड, १वनस्पतीझास्त्र 
जि. औरंगाबाद. 
एसएनडीटी 
४९. | राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था,राजकुंवर महिला नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, भोकरदन, ता. भोकरदन, एम.एस्सी अँनॅलेटिकल केमिस्ट्री 
जि. जालना ४३१ ११४. अतिरिक्त तुकडी 
बी. डिझाईन 
yo, | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था, विद्यानिकेतन महिला नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, ता व जि. यवतमाळ एम.ए. (समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास) 
एम.कॉम. 
५१. | शिवम महिला शिक्षण प्रसारक मंडळ, कालेज ऑफ होम नवीन विषय 
सायन्स, कबाडी मोहल्ला, उदासी मठ बाजूला, बी.एस्सी. इनटेरियर डिझाईन 
जालना ४६० २०३. अतिरिक्त तुकडी 
बी. डिझाईन 
नवीन विद्याशाखा 
एम.ए. मास मिडीया 
५२. | नॉलेज पार्क फॉर रूरल डेव्हळपमेट, कै. पार्वतीबाई जोधळे नवीन अभ्यासक्रम 
वुमेन्स लॉ कॉलेज, जुना डोंबिवली रस्ता, शास्त्री नगर, एलए.ल.एम. 
डोंबिवली, ठाणे ४२१ २०२ 
५३. | राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, राजकुंवर महिला नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, बनोटी, ता .सोयगांव, जि .औरंगाबाद एमएस्सी अँनॅलेटिकल केमिस्ट्री. 
५४. । राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, राजकुंवर महिला नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, वणी, ता. वणी, जि. यवतमाळ एम एस्सी.अँनॅलेटिकल केमिस्ट्री 
५५. श्री. मोहोटादेवी शिक्षण संस्था, प्रगती महाविद्यालय, नवीन विषय 
सावखेडा, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद एमएस्सी मायक्रोबायोलॉजी. 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
५६. | आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ चे यादवराव Waa कला, | नवीन अभ्यासक्रम 
महाविद्यालय, बाळापूर (तळोधी) जि. चंद्रपूर एम. ए. इंग्रजी व गृह. अर्थशास्त्र 
नवीन विद्याशाखा 
विज्ञान व वाणिज्य 
yo. | भारत शिक्षण प्रसारक मंडळचे राष्ट्रपीता महात्मा गांधी कळा, | नवीन अभ्यासक्रम 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सावली जि. चंद्रपूर एम.ए. (इतिहास, राज्यझास्त्रो 
एम.एस्सी. (प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र) 
अति. तुकडी 
मानवविज्ञान, बी.ए. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


DIRT आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


५८. | चितामणी शिक्षणप्रसारक मंडळचे चितामणी महाविद्यालय, नवीन अभ्यासक्रम 
घुग्गुस ता. चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर एम.ए. (राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र) एम.कॉम 
अति. तुकडी 
मानवविज्ञान बी.ए. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ 
५९. | डी.डी. भोयर कॉलेज ऑफ आर्टस अँण्ड सायंस अभ्यासक्रम: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
१.मास्टर ऑफ सायंस (केमेस्ट्री). माध्यम: 
[इंग्रजी] 
२.मास्टर ऑफ सायंस (बॉटनी). माध्यम: 
[इंग्रजी] 
३.मास्टर ऑफ सायंस (झुलॉजी). माध्यम: 
[इंग्रजी] 
विषय: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
१.बॅचलर ऑफ सायंस. [संगणक विज्ञान ] 
[इलेल्ट्रॉनिक्स] 
तुकडी: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
१.बॅचलर ऑफ सायंस. माध्यम: [इंग्रजी] 
go. | साईबाबा SICH अंड सायन्स कॉलेज अभ्यासक्रम: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
१.बॅचलर ऑफ सायन्स (होम सायन्स). 
माध्यम: [मराठी] 
६१. | श्री. निकेतन आर्टस कामर्स कालेज अभ्यासक्रम: वाणिज्य व व्यवस्थापन, 
मानवीय शास्त्र 
१.मास्टर ऑफ कॉमर्स. माध्यम: [इंग्रजी] 
२. मास्टर ऑफ कॉमर्स. माध्यम: [मराठी] 
६२. | जी.एच.रायसोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांयस अँण्ड अभ्यासक्रम 
टेक्नॉलॉजी, नागपुर बॅचलर ऑफ कॉमर्स (ऑनर्स) (माध्यम 
इंग्रजी) 
बी.एस्सी. फायनान्स, इकॉनॉमिक्स, डेटा 
सायन्स (इन्डस्ट्री इन्ड्युस्ड) 
बी.ए. (ऑनर्स इन इकॉनॉमिक्स) 
६३. | सेठ केसरीमल पोरवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान अभ्यासक्रम: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
महाविद्यालय १.मास्टर ऑफ सायंस (कॉम्प्युटर सायंस)- 
माध्यम: [इंग्रजी] 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
६४. | जीवनदीप शिक्षण संस्थेचे जीवनदीप लॉ कॉलेज नविन अभ्यासक्रम 
मु. गोवेली, पो. रायते, ता. कल्याणजि. ठाणे. ४२१ १०३ एल एल एम (०.६० 
६५. | शारदा एज्यूकेशन सोसायटीचे आनंद विश्व गुरूकुल कॉलेज | नविन अभ्यासक्रम 
ऑफ लॉ मनोरूग्णालय हॉस्पीटल जवळ, ए.सी.सी. सिमेंट । एल एल एम. (०.६०) 
कॉलनी जवळ, ठाणे (प), ठाणे. ४०० ६०७ 
६६. | श्री एल पी रावल एज्यूकेशन ट्रस्टचे श्री एल पी रावल नविन अभ्यासक्रम 
कॉलेज ऑफ मास मिडीया अँन्ड मॅनेजमेंट स्टडीज रावल बी. कॉम (अकाउंटिग अँन्ड फायनांस) 
नगर, नविन पोस्ट ऑफिस जवळ, मीरा रोड (पू), (०.६०) 
ठाणे. ४०१ १०७ 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


६७. | मांजरा चरीटेबल ट्रस्टचे कालेज ऑफ ला, सेक्टर.४ नविन अभ्यासक्रम 
ऐरोली, नवी मुंबई. ४०० ७०८ एल एल एम (०.६० 
६८. | सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळीचे लॉ कॉलेज, खारे.खूरण । नविन अभ्यासक्रम 
रोड, ता. आणि जि. पालघर .४०१ ४०४ एल एल एम (०.६०) 
६९. | जर्नादन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेचे भागुबाई चांगू ठाकूर ॒।| नविन अभ्यासक्रम 
कॉलेज ऑफ Baie नं ०४, सेक्टर. ११,खांदा कॉलनी, एल एल एम (०.६०) 
ता. पनवेल, जि. रायगड .४१० २०६ 
wo. | दि कांदीवली एज्यूकेशन सोसायटीचे श्री जयंतीलाल एच नविन अभ्यासक्रम 
पटेल लॉ कॉलेज भोगिलाल फादिया रोड, कांदीवली (प) एल. एल. एम. (०.६०) 
मुंबई. ४०० ०६७ 
७१. | के. एल. ई. सोसायटीचे के. एल. ई. कॉलेज ऑफ लॉ प्लॉट नं । नविन अभ्यासक्रम 
२९, सेक्टर १, कळंबोली, नवी मुंबई ४१० २१८ एल एल एम (०-६०) 
सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठ 
७२. । श्री स्वामी समर्थ विद्याप्रसारक मडळ डागसौदाणे ता बागलाण | नवीन विषय/अभ्यासक्रम (अ) : 
fr नाशिक कला वाणिज्य महाविद्यालय रावळगांव ता मानवविज्ञान.एम.ए..एम.ए.इंग्रजी 
माळेगाव जि नाशिक पिनकोड :४२३२०४ 
अ. प्रस्ताव सादरकरणाऱ्या महाविद्यालय व संस्थेचे नाव विस्तारीकरणा अंतर्गत मागणी केलेल्य 
क्र अति. तुकडी 
| 9 | २ ३ 
डॉ. बाबासाहेब आंब् मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाब् 
7 , | विजय शिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद, दगडोजीराव १ बी.एस्सी. १ अतिरिक्‍त तुकडी 
देशमुख कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गंगापूर, ता. | २) बी.कॉम. १ अतिरिक्‍त तुकडी 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 
२. | गुरुकुल बहुउद्देशिय सेवाभावी प्रतिष्ठाण, गुरुकुल वरिष्ठ १ अतिरिक्त तुकडी 
महाविद्यालय, आळंद,ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. बी.एस्सी. 
विद्याशाखा 
वाणिज्य 
3. | हरिओम बहुउद्देशिय अकादमी तुर्काबाद (खराडी) संचलित, | १ अतिरिक्‍त तुकडी 
हरिओम वरिष्ठ महाविद्यालय, तुर्काबाद, ता. गंगापूर, जि. बी.एस्सी. 
औरंगाबाद (१ अतिरिक्त तुकडी) 
एसएनडीटी 
४. | अहिल्या बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ,श्री. स्वामी समर्थ | अतिरिक्‍त तुकडी 
कॉम्प्युटर सायन्स लेडीज बी.सी.ए. कॉलेज, निडेबन रोड, ।बी.सी.ए. 
उदगीर,लातूर .४१३ ५३१. नवीन विद्याशाखा 
बी.कॉम. 
५. | श्री. मोहोटादेवी शिक्षण संस्था, अतिरिक्‍त तुकडी 
प्रगती महाविद्यालय, बी. डिझाईन 
सावखेडा, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ 
६. ।|जी.के.कलाव विज्ञान महिला महाविद्यालय, कावराबांध । तुकडी: विज्ञानव तंत्रज्ञान 


१.बॅचलर ऑफ सायंस. तुकडी 
संख्या: १ अतिरिक्‍त तुकडी(ड्या) 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन SST क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


७. | सेठ केसरीमल पोरवाल कला, वाणिज्य व विज्ञान तुकडी: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
महाविद्यालय १.बॅचळर ऑफ सायंस- तुकडी 
संख्या: १ अतिरिक्त तुकडी(ड्या) 
मुंबई विद्यापीठ, मुंब 
८. | चेंबूर कर्नाटका संघाचे चेंबूर कर्नाटका कोलेज ऑफ लॉ. अतिरिक्त तुकडी 
विद्यासागर, घाटला, चेंबूर, मुंबई. Yoo ०७१ १) एल एल एम (६०.१२०) 
९. | वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे लॉ कॉलेज, वसंतदादा अतिरिक्त तुकडी 
पाटील प्रतिष्ठान एज्यूकेशनल GSH, ईस्टर्न एक्सप्रेस | विधी (३ वर्षे) (६०-१२०) 
हायवे, पद्यभूषण वसंतदादा पाटील मार्ग, सायन, 
मुंबई- ४०० ०२२ 
qo. | संस्कार सर्जन एज्यूकेशन सोसायटीचे धीरजलाल अतिरिक्त तुकडी 
तालकचंद संकलचंद शाह कॉलेज ऑफ GI कुरार २) एल एल एम (६०-१२०) 
विलेज, मालाड (पृ, मुंबई- Yoo ०९७ 
११. | रामराव अदिक एज्यूकेडान सोसायटीचे डा. डी. वाय. अतिरिक्त तुकडी 
पाटील कॉलेज ऑफ लॉ डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यासागर, | एल. एल. एम. (६०-१२०) 
सेक्टर- ७, नेरूळ, नवी मुंबई- Yoo ७०६ 
क्र. प्रस्ताव सादरकरणाऱ्या महाविद्यालय व संस्थेचे नाव विस्तारीकरणा अंतर्गत मागणी केलेली 
विद्याशाखा 
| 9 | 2 3 
डॉ. बाबासाहेब आंब मराठवाडा विद्यापीठ, ओरंगाब 
१. | दुधना शिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद संचलित, मातोश्री | (विद्याशाखा) 
हौसाई आठवले कला व विज्ञान महाविद्यालय, बाळापूर | वाणिज्य 
गांधेली बीड बायपास रोड, औरंगाबाद. 
२. | सहकार महर्षी माणिकदादा पाळोदकर महाविद्यालय, | (विद्याशाखा) 
अजिंठा, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. कला 
३. | श्री. ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था पाचोड, शिवछत्रपती कला | (विद्याशाखा) 
महाविद्यालय, पाचोड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. वाणिज्य आणि विज्ञान 
४. | श्री वडमाऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, शाम गदळे । (विद्याशाखो) 
कला महाविद्यालय, दहिफळ, (वड) ता. केज जि. बीड. बी.एस्सी. 
कवयित्रि बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव 
५. | कर्मवीर तात्यासाहेब हरी रावजी पाटील किसान शिक्षण | विद्याशाखा 
संस्थेचे कला महाविद्यालय, कोळगाव, ता. भडगाव, जि. | बी.एस्सी. विज्ञान 
जळगाव 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
६. | औंकार शिक्षण प्रसारक मंडळचे कला, वाणिज्य व विज्ञान नवीन विद्याशाखा 
महाविद्यालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर वाणिज्य (मराठी माध्यम) 
७. | साधना एज्युकेशन सोसायटीचे साधना वाणिज्य नवीन विद्याशाखा 
महाविद्यालय, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर विज्ञान 
८. | श्री. व्यंकनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळचे श्री. यशवंतराव नवीन विद्याशाखा 
पाटील सायन्स कॉलेज, सोळांकुर ता. राधानगरी, जि. कला व वाणिज्य (मराठी माध्यम) 


कोल्हापूर 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


एसएनडीटी 
९. | डा. सी. एच. कवचाळे चॅरिटेबल ट्रस्ट, ASA कालेज, नवीन विद्याशाखा 
१९६१,ई वॉर्ड, राजारामपूरी, १० लेन, कोल्हापूर .४१६ ००८. | बी.एस्सी सी.एल.एस. 
qo. | राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, राजकुंवर महिला नवीन विद्याशाखा 
महाविद्यालय, किनवट, ता. किनवट, जि. नांदेड बी. डिझाईन 
गृहविज्ञान 
११. | देवगिरी प्रतिष्ठाण, तुलसी कॉलेज ऑफ thar डिझाईन, संत | नवीन विद्याशाखा 
ज्ञानेश्वर नगर, गव्हर्नमेंट, आयटीआय बाजूला, कला, 
बीड .४३१ १२२. विज्ञान 
१२. | नॉलेज पार्क फॉर रूरल डेव्हलपमेंट, नवीन विद्याशाखा 
कै. पार्वतीबाई जोंधळे वुमेन्स लॉ कॉलेज, जुना डोंबिवली । बी.एम.एस., 
रस्ता, शास्त्री नगर, डोंबिवली, ठाणे ४२१ २०२ बी.सी.ए., 
बी.ए., 
बी.कॉम 
१३. | राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, राजकुंवर महिला | नवीन विद्याश्काखा 
महाविद्यालय, वणी, ता. वणी, जि. यवतमाळ बी. डिझाईन, 
बी.एस्सी. होम सायन्स 
डिवाणा विद्यापीठ, गडचिरोली 
१४. | लोकशिक्षण संस्था, वरोडाचे लोकमान्य महाविद्यालय, वरोरा | विद्याझाखा विज्ञान व तंत्रज्ञान बी.एस्सी 
१५. | areal शिक्षण प्रसारक मंडळ चे यादवराव पोडट्टीवार कला, | विद्याशाखा 
महाविद्यालय, बाळापूर (तळोधी) जि. चंद्रपूर विज्ञान व वाणिज्य 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ 
१६. | UY. बिडकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान 
१.मास्टर ऑफ सायंस (बॉटनी). माध्यम: 
[इंग्रजी] 
२.मास्टर ऑफ सायंस (झुलॉजी). 
माध्यम: [इंग्रजी] 
३. मास्टर ऑफ सायंस 
(फिजिक्स).माध्यम:[इंग्रजी] 
४. मास्टर ऑफ सायंस (केमेस्ट्री). 
माध्यम: [इंग्रजी] 
१७. | शिक्षण महर्षी कृष्णराव झोटींग पाटील कला व वाणिज्य विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान. 
महाविद्यालय बॅचलर ऑफ सायंस. माध्यम: [इंग्रजी] 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१८. | श्री एल पी रावल एज्यूकेशन ट्रस्टचे श्री एल पी रावल नविन विद्याझाखा 
कॉलेज ऑफ मास मिडीया अँन्ड मॅनेजमेंट स्टडीज, रावळ १) बी. एस्सी (०.१२०) 
नगर, नविन पोस्ट ऑफिस जवळ, मीरा रोड (पू), ठाणे. ४०१ | २) बी एस्सी (हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज) 
१०७ (०0.६0) 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन SST क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 
२. अटीवरशा्ती- 


१. उपरोक्त तक्त्यामध्ये ज्या अनुदानित महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर 
विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत त्या कायम 
विनाअनुदान तत्वावरील असल्याने सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने अशा महाविद्यालयांना अनुदान 
तत्त्वावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची मागणी करता येणार नाही. 

२. उपरोक्त प्रमाणे ज्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त 
तुकडी, नवीन विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयांनी त्यांच्या विभागीय 
सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे 
हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल स्टँप पेपरवर सादर करावे. 

३. महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 

४. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/ कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, 
इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी ३० 
ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएडान ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन २००९ 
मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित 
महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

७. विवरणपत्रामधीळ नमूद महाविद्यालयांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे नॅक मुल्यांकण व 
पुनर्मुल्यांकणासाठी १ वर्षाच्या आंत अर्ज करणे अनिवार्य राहील. त्याचवरोबर संबंधित 
विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रांमधील महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन 
करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा व आवश्‍यकतेनुसार योग्य ती कार्यवाही करावी 


३ विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन 
मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना 
पाठवावा. 


४. मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन 
विद्याशाखांच्या अनुषंगाने संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी नियतकालिक आढावा घेऊन 
सदर नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ विशेषस्तर विषय, अतिरिक्त तुकडी, नवीन विद्याझञाखां मध्ये मंजुर 
विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर नवीन अभ्यासक्रम/ विषय/ 
विशेषस्तर विषय, अतिरिक्त तुकडी, नवीन विद्याशाखांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या 
माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर 
येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात 
घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय 
सहसंचालक यांची राहील. 

पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन आदेडा क्रमांकः एनजीसी २०२१/(१११/२१)/मशि-४ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१५११०९०७९२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Dattatray te 
Vasantrao Kharke = 


e 
Date: 2021.06.18 19:16:04 --05'30' 


'98800bebSed37ae09d78Fff05921827123426 
176478ce183be979d, cn=Dattatray Vasantrao 


(द.व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
२ संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
8) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
4) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
६ संबंधित संस्था,(विद्यापीठांमार्फत) 
७) निवड नस्ती (APT) 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


